महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः नासेमं-२०२२/प्र.क्र.१६/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २८ जून, २०२३. 


संदर्भ:ठशासन आदेठा > सामान्य प्रशासन विभाग क्र.नासेमं-२०२२/ प्र.क्र.१६/का.१४, 
दि.२१.०२.२०२२. 


आदेश 

श्री.अभिनंदन ना. मोरे, अवर सचिव, विधि व न्याय विभाग यांची संदर्भाधीन आदेशान्वये, 
राज्य मराठी विकास संस्थेतील “प्रशासकीय अधिकारी” या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. 
२. श्री.अभिनंदन ना. मोरे, अवर सचिव हे दि.३१.१०.२०२३ रोजी शासन सेवेतून सेवानिवृत्त 
होणार असल्याने, संचाळक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई यांनी दि.२८.०४.२०२३ (AA) 
पासून त्यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत केल्या आहेत. 
३. श्री.अभिनंदन ना. मोरे, अवर सचिव यांची प्रतिनियुक्‍तीवरुन प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना 
Hed रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागात अवर सचिव संवर्गातील रिक्‍त पदावर 
करण्यात येत आहे. 
४. श्री.अभिनंदन ना. मोरे, अवर सचिव, यांचा दिनांक २९.०४.२०२३ (म.पू) ते आदेझाच्या 
दिनांका पर्यंतचा सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही FATA. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) 
नियम १९८१ च्या नियम ९ (१४) (एफ) मधील तरतुदीनुसार व शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
दि.०२/०६/२००३ मधील तरतूदी नुसार Hea रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने 
करावी. 
कि सदर शासन ASST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२८२१२८२३९३०७ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VINAYAK 
BABURAO MANE 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स./प्रधान सचिव 
३. अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः नासेमं-२०२२/प्र.क्र.१६/का.१४ 


४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, विधि व न्याय विभाग/कौडाल्य रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), विधि व न्याय विभाग/कौडाल्य रोजगार, 
उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 
श्री.अभिनंदन ना. मोरे, अवर सचिव 
निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


S mo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


७:९आदेशा २८.६.२०२३१श्री.अभिनंदन मोरे, अवर सचिव.००% 


